सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था गट-ब 
या सवंर्गातून उपनिबंधक सहकारी संस्था 
गट-अ या संवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती व पदस्थापना........... 
श्री. राजेश कालीदास लव्हेकर 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक - राजस-२०१९/प्र.क्र.४२/५स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३ सप्टेंबर, २०२१ 
शासन Sear :- 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील 
सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था गट-ब या संवर्गातून उपनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ या संवर्गात 
एस-२० रु.५६१००-१७७५०० या वेतनश्रेणीत सन २०२०-२०२१ च्या निवडसूचीमध्ये ज्येष्ठतेनुसार 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात Rat पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. सदर पदोन्नतीनंतर 
उपनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ म्हणून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर 
करण्यात येत आहे. 


अधिकार्‍याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 
ठिकाण 


श्री. राजेश कालीदास लव्हेकर |सहाय्यक निबंधक सहकारी जिल्हा उपनिबंधक 
संस्था, मुख्यालय, पुणे. सहकारी संस्था, 
अमरावती. 


२. उपरोक्त पदोन्नत अधिकाऱ्यांची सदर पदोन्नती व पदस्थापना पुढे नमूद केलेल्या बाबींच्या अधीन 
राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे :- 


|. सदर पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे. 


॥. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा 
कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियम) नियमावली २०२१ मधील २ (ड) येथील तरतुदीनुसार 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती होणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सदर पदोन्नतीचे आदेश निघाल्याच्या तारखेपासून ३० 
दिवसांच्या विहित मुदतीमध्ये पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 


४. सदर पदोन्नत अधिकाऱ्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम-२३ 
कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी 
कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील. 


प्रत, 


शासन आदेश क्रमांकः राजस-२०१९/प्र.क्र.४२/५स 


५. सदर अधिकारी पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून त्यांना निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आलेल्या पदावर पदोन्नतीचा हक्क राहणार नसल्याचे लेखी बंधपत्र सहकार 
आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी घेऊन तदनंतर रितसर कार्यमुक्‍तीचे 
आदेश निर्गमित करण्यात यावेत. 


६. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ 
अंमलात येतील असे पहावे व सदर अधिकारी विहित मुदतीत पदस्थापनेच्या जागी रूजू होतील याची 
दक्षता घ्यावी. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२/६/२०१४ च्या शासन निर्णयातील तदतूदीनुसार 
संबंधित अधिकाऱ्यांनी मत्ता व दायित्व विवरणपत्र सादर केल्याची खातरजमा देखील करावी. 


छ. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२१०९०३१२४१३५१६०२ असा आहे. हा 
seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Pallavi Kishor Kolekar 
: c= tra, ou=Co-operation, Marketing 


Pallavi Kishor 


400032, st=Maharashtra, 
2ced2d6ebfd2c68412e49fSedac040 


(2547९९ 
serialNumber=e01062e9c78c461 6d627a8cf0aSb 109edc1a71f9a6cd0f92b 
(0 e a [| B4ddfcfc6c858ac, cn=Pallavi Kishor Kolekar 
Date: 2021.09.03 12:59:53 +05'30' 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३.पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४.आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 

५.सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन व लेखापरिक्षण), व्दारा सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६.सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, व्दारा- 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७.महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता). 

८.सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

९.संबधित अधिकारी, व्दारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०.मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११.मा.मंत्री (सहकार व पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१३.मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. प्रधान सचिव (सहकार व पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

१५.प्रधान सचिव (TAU) यांचे स्वीय सहायक. 

१६. निवड नस्ती (कार्यासन-५-स) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


